अधीक्षक अभियंता, सा.बां.परिमंडळ, मुंबई 
यांच्या अंतर्गतच्या अनुसूचित जमातीचे 
जातीदावे अवैध ठरलेल्या कर्मचा-यांसाठी 
अधिसंख्य पदे निर्माण करून सदर अधिसंख्य 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३४/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. ०३ मे, २०२१ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१९ 
२) अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ, नवी मुंबई यांचे कार्यालयीन आदेशा 
क्र.9४/२०२०, ७५/२०२०, ७६/२०२० दि. १० फेब्रुवारी, २०२० 
3) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांचे कार्यालयीन आदेश क्र. 
१७३/२०२० २७ फेब्रुवारी, २०२० 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३० जून, २०२० 
५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी यांचे कार्यालयीन 
आदेशा क्र.१९१/२०२० दि. ०१ सप्टेंबर, २०२० 
६) अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचे 
कार्यालयीन ATA क्र.१०१/२०२० दि. ०४ सप्टेंबर, २०२० 
(9) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे यांचे कार्यालयीन sear क्र. 
२७४/२०२०, २७५/२०२० दि. ३० सप्टेंबर, २०२० 
८) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/ १६-ब 
दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० 


प्रस्तावना -: 


माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र. ८९२८/२०१५ (वेअरमन अन्ड मॅनेजिंग 
डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरूध्द जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकेमध्ये 
दि. ०६ जुले, २०१७ रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल 
झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, 
असा निर्णय दिला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर 
येथील रिट याचिका क्र. ३१४०/२००८ मधील दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ च्या आदेशामध्ये तसेच सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि. ३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिळे आहेत. 
त्यानुषंगाने उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, सार्वजनिक 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३४/प्रशासन-१ 


बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, मुंबई यांच्या 
अंतर्गतच्या अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध 
ठरल्यानंतर विशेष मागास प्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणत्याही मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेले कर्मचारी, अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले कर्मचारी तसेच ज्या कर्मचा-यांनी त्यांचे 
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात 
माननीय न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील, मात्र त्यांच्या प्रकरणी माननीय उच्च 
न्यायालयाने किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायाळयाने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या समितीच्या 
निर्णयास स्थगिती दिली नसेल असे कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्या 
असल्याने, त्यासाठीची अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये, अधिसंख्य 
पदांवर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या / नियुक्त्या देण्यात आलेल्या कर्मचा-यांच्या अधिसंख्य पदांवरील 
नियुक्त्यांना, अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यांनतर पुढील ११ महिने किंवा 
ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास 
गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी 
घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे निदेश देण्यात आले असल्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, मुंबई यांच्या अंतर्गतच्या 
अनुसूचित जमातीचे जातीदावे अवैध ठरलेल्या कर्मचा-यांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करून सदर 
अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, 
मुंबई यांच्या अंतर्गतच्या प्रपत्र 'अ* मध्ये नमूद कर्मचा-यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्यात 
आल्याने त्यासाठीची आवश्‍यक ०९ अधिसंख्य पदे तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरिता किंवा सदर 
कर्मचारी सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यांपैकी जे 
आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत निर्माण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ व ४ या शासन निर्णयांमधील तरतुदींच्या 
अधीन राहून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम परिमंडळ, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील प्रपत्र | मध्ये नमूद कर्मचारी यांच्या ०५ अधिसंख्य 
पदांना (प्रपत्र अ मधील अनुक्रमांक २,३,५ व ६ येथीळ चार कर्मचा-यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करून अद्याप ११ महिन्यांचा कालावधी लोटला नसल्याने) यापुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले 
असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी 
शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३४/प्रशासन-१ 


२. या अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर होणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी ज्या कार्यालयात कार्यरत 
राहतील, त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधिच्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित 
वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२१ 
डिसेंबर, २०१९ व क्र. बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दि.३० जून, २०२० रोजीच्या तसेच 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२७ नोव्हेंबर, २०२० या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०५०३१५०६५७०६१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JAHANGIR 

KYAMUDDIN KHAN आण 
(जहांगीर खान) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत-१. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सा.बां.) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
३. अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. महाळेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, मुंबई. 
१०. सर्व सह सचिव / उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई. 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, वान्द्रे (पूर्व), मुंबई. 
१४. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
१५. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३४/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३४/प्रशासन-१ 
दि. ०३ मे, २०२१ सोबतचे सहपत्र. 


प्रपत्र अ 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, मुंबई यांच्या अंतर्गतच्या कर्मचा-यांनी अनुसूचित 
जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव निर्माण करावयाची अधिसंख्य पदे 


अ. | अधिकारी / | पदनाम व गट | नियुक्तीचा | सेवानिवृत्तीचा | अधिसंख्य | अधिसंख्य पदावर देण्यात 
क्र. | कर्मचा-याचे दिनांक दिनांक पदावर सेवा | येणारे मासिक वेतन 
नाव वर्ग करण्यात 
आल्याचा 
दिनांक 
१ | att. गजानन | वरिष्ठ लिपिक, | १७.०७.१९९२ | ३०.०६.२०२९ | २७.०२.२०२० | रू. ४८७८७/- 
ह. नागे गट-क एस-८(२५५००-८११००) 
मूळ वेतन रू.४११००/- 
२. श्रीम. प्रथम लिपिक । ०१.०४.१९९० | ३०.०९.२०२१ | ३०.०९.२०२० | रू. ८५७२३/- 
कल्पना वि. | गट-क एस-१४(३८६००-१२२८००) 
हेलचेल मूळ वेतन रू.६०३००/- 
3 श्री. अर्जुन | प्रमुख आरेखक | ०१.०७.१९८३ | ३०.०९.२०२३ | ३०.०९.२०२० | रू. ८७२६१/- 
काशिराम ।गट-क एस-१५(४१८००-१३२३००) 
मेस्त्री मूळ वेतन रू.७७३३००/- 
४ | at. रंगराव | शिपाई गट-ड | ०३.०७.१९९६ | ३१.०८.२०२७ | २८.०२.२०२० | रू. ३५२००/- 
लक्ष्मण पेटे एस-३(१६६००-५२४००) 
मूळ वेतन रू.२९०००/- 
५ | श्री. विनोद | खानसामा 02.92.2094 | 39.04.2049 | ०१.०९.२०२० | रू. २९३२७/- 
उखाजी गट-ड एस-१(१५०००-४७६००) 
गवळी मूळ वेतन रू.२०३००/- 
६ श्रीम. प्रथम लिपिक, | ०८.०४.१९८६ | ३०.०६.२०२३ | ०४.०९.२०२० | रू. ८६९३०/- 
उर्मिला दि. | गट-क एस-१३(३५४००-११२४००) 
भोबड मूळ वेतन रू.५५२००/- 
७ श्रीम. लघुटंकलेखक | ०३.११.१९९२ | ३०.०९.२०२९ | १०.०२.२०२० | रू. ८०७४२/- 
सुनिता गट-क एस-१५(४१८००-१३२३००) 
प्रदीप नवरे मूळ वेतन रू.५६२००/- 
८ | श्रीम. जयश्री | टंकलेखक २१.०१.१९९५ | ३१.०७.२०३२ | १०.०२.२०२० | रू. ५६८१८/- 
सुरेश कोळी | गट-क एस-८(२५५००-८११००) 
मूळ वेतन रू.३९८००/- 
९ | at. ज्ञानेश्वर | शिपाई ०६.१२.१९८९ | ३१.०५.२०२४ | १०.०२.२०२० | रू. ५०२१४/- 
मंगल्या हिंडे | गट-ड एस-५ (१८०००-५६९००) 
मूळ वेतन रू.३५४००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३४/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३४/प्रशासन-१ 
दि. ०३ मे, २०२१ सोबतचे सहपत्र. 


प्रपत्रब 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, मुंबई यांच्या अंतर्गतच्या कर्मचा-यांनी 


अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव निर्माण करून 


मुदतवाढ द्यावयाची अधिसंख्य पदे 


अ. | अधिकारी / | पदनाम व गट | नियुक्तीचा निवृत्तीचा अधिसंख्य | अधिसंख्य पदावर देण्यात 
क्र. | कर्मचा- दिनांक दिनांक पदावर सेवा | येणारे मासिक वेतन 
याचे नाव वर्ग 
करण्यात 
आल्याचा 
दिनांक 
7 श्री. वरिष्ठ 919.019.9882} ३०.०६.२०२९| २७.०२.२०२०| रू. ४८७८७/- 
गजानन ह. | लिपिक, एस-८(२५५००-८११००) 
नागे गट-क मूळ वेतन रू.४११००/- 
2 श्री. रंगराव | शिपाई गट-ड | ०३.०७.१९९६| ३१.०८.२०२७ २८.०२.२०२० रू. ३५२००/- 
लक्ष्मण पेटे एस-३(१६६००-५२४००) 
मूळ वेतन रू.२९०००/- 
3 श्रीम. लघुटंकलेखक | ०३.११.१९९२) ३०.०९.२०२९| १०.०२.२०२०| रू. ८०७४२/- 
सुनिता | गट-क एस-१५(४१८००-१३२३००) 
प्रदीप नवरे मूळ वेतन रू.५६२००/- 
४ | श्रीम. टंकलेखक  । 24.09.9884] 349.019.2032] 90.02.2020] रू. ५६८१८/- 
जयश्री गट-क एस-८(२५५००-८११००) 
Beal मूळ वेतन रू.३९८००/- 
कोळी 
५ श्री. शिपाई ०६.१२.१९८९) ३१.०५.२०२४| १०.०२.२०२० रू. ५०२१४/- 
ज्ञानेश्वर  ।गट-ड एस-५(१८०००-५६९००) 
मंगल्या मूळ वेतन रू.३५४००/- 
हिंडे 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


